महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, उपसंचालक 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सह संचालक पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- संलेको २०२३/प्र.क्र.०९/कोषा. प्रशा.२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९.०३.२०२३. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, उपसंचालक संवर्गातील खाळीळ विवरणपत्रात नमूद 
अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, सहसंचालक संवर्गात (एस-२५) (७८८००-२०९२००) या 
वेतनबॅण्डमध्ये पदाचा कार्यभार स्विकारतील त्या दिनांकापासून खालील अटींच्या अधिन राहून 
तात्पूरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, पदोन्नत अधिकाऱ्यांना महसूल वाटप अधिनियम 
दिनांक १४.०७.२०२१ मधील तरतूदीनुसार स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या महसूल विभाग वाटपानुसार 
स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव वाटप तात्पुरत्या पदोन्नतीची पदस्थापना 
क्र करण्यात 

आलेला 

महसूल 

विभाग 
कित २ ३ PB 


[ll श्री.संतोष कोमलसिग परदेशी | कोकण-२ सहसंचाळक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र 
पोलीस महासंचालनालय, मुंबई. 

२ | Manta दत्तात्रय घाडगे. । कोकण-२ वित्तीय Verne व उपसचिव, अन्न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 


३ | श्रीमती सई महादेव दळवी. कोकण-२ प्रपत्र बढती- संचाळक (लेखा), धर्मादाय 
आयुक्त कार्यालय, वरळी, मुंबई. 


४ | श्रीमती रश्मी सुर्यकांत कोकण-२ सहसंचालक, संचालनालय लेखा व 
नांदिवडेकर. कोषागारे, मुंबई. 
५ | श्रीमती दिपाराणी देवतराज. । छत्रपती सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, 
संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती 
संभाजीनगर. 
६ । श्रीमती पद्मश्री Saar पुणे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, पुणे महानगर 
तळदेकर. प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. 
७ श्री.सुधीर कृष्णा नाकाडी. कोकण-२ मुख्य लेखापरीक्षक, मिरा-भाईंदर 


महानगरपालिका, मिरा भाईंदर, जि. ठाणे. 
८ | श्री.विलास गणपतराव गांगुर्डे . | कोकण-२ अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व 
लेखा कार्यालय, बांद्रा, मुंबई. 


शासन Beal क्रमांकः संळेको २०२३/प्र.क्र.०९/कोषा. प्रशा.२ 


९ श्री.बोधिकिरण जर्नादन छत्रपती मुख्य लेखा व लेखा परीक्षा अधिकारी, 
सोनकांबळे. संभाजीनगर । महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती 
संभाजीनगर. 

he ० | श्रीमती राजश्री राजाराम कोकण-२ उपमुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन 

ठोकळ. प्राधिकरण, नवी मुंबई. 

र्न १ | श्रीमती वंदना हरिहरराव कोकण-२ सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण 

जोशी. विभाग, नवी मुंबई. 

१२ । श्रीमती सुचित्रा विनय कोकण-२ सहसंचालक, संचालनालय लेखा व 

देशपांडे. कोषागारे, मुंबई. 

१३  श्री.श्रीकांत ठांकर अनारसे. कोकण-२ सहसंचालक (वित्त व लेखा), राज्य पाणी व 
स्वच्छता FRM, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी 
मुंबई. 

१४ | श्री.आमोद अप्पाजी नाशिक सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, 

कुंभोजकर. नाशिक विभाग, नाशिक 

१५ | श्री. राजेश प्रभाकर भोईर. कोकण-२ उपसचिव व सहसंचालक, ग्रामविकास 

(दिव्यांग) विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६ । श्री.उत्तम माधवराव कावडे. । नाशिक मुख्य लेखापरीक्षक, नाशिक 
महानगरपालिका, नाशिक. 

१७ | श्री.मेलिद नारायण कुलकर्णी. | कोकण-२ सहसंचालक (प्रशासन), संचालनालय 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, नवी मुंबई. 

१८ | श्री.सदाशिव भानुदास शहोळके. | नागपूर मुख्य लेखा अधिकारी, नागपूर महानगर 
पालिका, नागपूर. 

१९  श्री.दिग्विजय सुबराव चव्हाण. | कोकण-२ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, कल्याण 
डोंबिवळी महानगरपालिका, कल्याण. 

२० | श्री.तुळशीदास त्रिबक सोळंके. | कोकण-२ सह संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई. 

२१ | श्री.विकास शिवाजी सावंत. । कोकण-२ वरिष्ठ लेखा अधिकारी, sex आणि 
औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र 
मर्यादित (सिडको), नवी मुंबई. 

२२ | श्री.अशोक बाबासाहेब कोकण-२ महाव्यवस्थापक (वित्त) व वित्तीय सल्लागार, 

मातकर. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ 
मर्यादित (महानंद), गोरेगांव, मुंबई. 

२३ | श्री.अजयसिह विजयसिंह कोकण-२ वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र 

पवार. विकास प्राधिकरण वांद्रे, मुंबई. 

२४ | श्रीमती स्वप्नजा महादेव कोकण-२ सहसंचालक, संचालनालय लेखा व 

सिंदकर. कोषागारे, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः संलेको २०२३/प्र.क्र.०९/कोषा. प्रशा .२ 


२५ श्रीमती गौरी परशुरामसिह नागपूर मुख्य लेखापरीक्षक, नागपूर 
ठाकूर. महानगरपालिका, नागपूर. 
२६ | श्री.शीखर अच्युत ]ोटे. कोकण-२ वरिष्ठ लेखा अधिकारी, शहर आणि 


औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र 
मर्यादित (सिडको), नवी मुंबई. 


२७  श्री.राजेद्र उत्तमराव गाडेकर. | कोकण-२ उपसचिव तथा fears कार्य अधिकारी, वित्त 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२८ | श्री.विनोद किसनराव अमरावती सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, 
गायकवाड. अमरावती विभाग, अमरावती. 
२९  श्री.धनंजय साहेबराव आंधळे. । कोकण-२ सहसंचालक, संचालनालय स्थानिक निधी 


लेखापरीक्षा, महानगरपालिका 
लेखापरीक्षण, नवी मुंबई. 


३० | state नामदेव गावडे. कोकण-२ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, पनवेल 
महानगरपालिका, पनवेल. 

३१ | श्रीमती ज्योती तुळशीरामजी | नागपूर वित्तीय सल्लागार तथा मुख्य लेखा 

भोंडे. अधिकारी, महाराष्ट्र पर्यायी वनीकरण निधी 


व्यवस्थापन व नियोजन प्राधिकरण, महा- 
कॅम्पा प्राधिकरण, नागपूर 


३२ | श्री.संतोष बालाजी वाहुळे. कोकण-२ प्रपत्र बढती- मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका, 


छत्रपती संभाजी नगर. 
३३ | श्रीमती प्रिया विजयराव अमरावती सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, अमरावती 
तेलकुंटे. विभाग, अमरावती 


२. (अमा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०७.०५.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सुचनांनूसार तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन व मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद येथे दाखल केलेल्या मूळ 
अर्ज क्र.२१५/२०२३ नुसार उपरोक्‍त विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांना तात्पूरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 

(बोदिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांच्या दिनांक २२.०७.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह पदोन्नतीसाठीची रिक्‍त 
पदे सामान्य प्रशासन, शासन निर्णय दिनांक ०५.०७.२०२१ व दिनांक २३.०७.२०२१ अन्वये दिलेल्या 
सूचनांच्या अधिन राहून तात्पूरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


IRA Beal क्रमांकः संळेको २०२३/प्र.क्र.०९/कोषा. प्रशा.२ 


(क)सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क राहणार नाही. 
(ड)सदरचे पद हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील असल्यामुळे सदर पदोन्नती/ 
निवडसुची लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेने नियमित करण्यात येईल. 
वरील अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदोन्नत पदाचा कार्यभार या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या 
आत त्वरीत स्वीकारावा व तसे केल्याबद्दल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र या विभागाकडे पाठवावे. 
विहित कालावधीत नियूक्ती न स्विकारल्यास अथवा पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी मुदतवाढ न 
मिळाल्यास पदोन्नतीचे आदेश रद्द करण्यात येतील. 
४. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१६.२.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे. 
५. उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांना शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र एसआरव्ही- 
२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या.१२ दि. १४.०७.२०२१ मधील सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 
षः सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३२९१२१८४२९८०५ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


TANAJI RAGHUNATH ० : 
PAWAR : roses 
(ता. र. पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर*. 
२) अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
3) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 
४) संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई * 
५) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) संबंधित अधिकारी * 
७) संबंधित अधिकारी यांचे सध्याचे कार्यालय प्रमुख.* 
८) संबंधित अधिकारी यांचे पदोन्नतीच्या पदाचे कार्यालय प्रमुख*. 
९) अप्पर मुख्य सचिव (ले. व को.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) कक्ष अधिकारी, कोषा.प्रश्ा.१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११) निवड नस्ती कोषा.प्रशा.२, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई यांचेमार्फत) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


